श्री. सुरेश अजिनाथ येवले, पोलीस शिपाई, 
पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई, यांच्याकरीता पोलीस 
शिपाई संवर्गात एक अधिसंख्य पद निर्माण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-०३२२/प्र.क्र.११७/पोल-५ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक - २ डिसेंबर,२०२२. 


वाचा :- 9) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचा दिनांक ९/११/२०२१ रोजीचा प्रस्ताव. 


२) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम २०(४. 


३) अहमदनगर जिल्हा रुग्णालय(महाराष्ट्र शासन) यांचे दिनांक २६/१२/२०१८ रोजीचे 


प्रमाणपत्र. 


४) वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि. १६/९/२०२२ रोजीच्या बैठकीचे 
दि.२६/९/२०२२ रोजीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना : 


श्री.सुरेश अजिनाथ येवळे, पोशि/१४१९४३,सडास्त्र पोळीस, ताडदेव,मुंबई हे दिनांक 
१८/०३/२०१५ पासून शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. श्री. येवले हे पोलीस शिपाई पदावर एस-७ 
(२१,७००-६९,१००) या वेतनश्रेणीत वेतन घेत आहेत. श्री.येवळे हे शासन सेवेत कार्यरत असताना 
दि.२५/१२/२०१६ रोजी कर्तव्यावर असताना पडल्याने मेंदूला मार लागला व डोक्यात रक्तस्त्राव झाला. 
श्री.येवळे यांच्यावर खाजगी हॉस्पीटल मॅक्‍्सकेअर,अहमदनगर येथे उपचार चाळू असताना त्यांना 
अर्धांग वायूचा झटका आला व त्यामुळे त्यांना ५२ टक्के अपंगत्व आले आहे. अहमदनगर जिल्हा 
रुग्णालय (महाराष्ट्र शासन) यांच्याकडून MAAS यांना ५२ टक्के अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले 
आहे. पोळीस शिपाई पदाला समकक्ष पद पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने 
श्री.येवले यांचेसाठी अधिसंख्य पद निर्माण करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला 
आहे. त्यानुसार दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम २०(४) मधील तरतूदीनुसार सेवेत 
कार्यरत असताना दिव्यांगत्व आल्यास कर्मचा-यास त्याच्या दिव्यांगत्वानुरुप सुयोग्य पदावर पदस्थापना 
दिली जाईल व मूळ धारण करत असलेल्या पदाचे वेतन संरक्षण दिले जाईल. सदर पद उपलब्ध 
नसल्यास कर्मचा-यास दुसरे सुयोग्य पद उपलब्ध होईपर्यंत किंवा त्याच्या नियत वयोमानानुसार 
सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदनिर्माण करुन त्यावर 
पदस्थापना दिळी जाईल. सदर तरतूद विचारात घेऊन श्री.सुरेश अजिनाथ dacs, पोलीस शिपाई 
यांच्याकरीता सेवासंरक्षणासहीत सर्व लाभ देण्याकरीता पोळीस शिपाई या संवर्गातील एक अधिसंख्य 
पद दिनांक २५/१२/२०१६ पासून ते त्यांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत अथवा 
अन्य कारणांमुळे पद रिक्‍त होईल यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी निर्माण करण्यास 
उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०३२२/प्र.क्र.११७/पोल-५ब 


शासन निर्णय-: 


श्री.सुरेश अजिनाथ येवले, पोशि/१४१९४३,सशासत्र पोळीस, ताडदेव,मुंबई यांचे एस-७ 
(२१,७००-६९,१००) या वेतनश्रेणीतील वेतन काढण्यासाठी पोलीस शिपाई संवर्गातील एक अधिसंख्य 
पद दिनांक २५/१२/२०१६ पासून निर्माण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर अधिसंख्य पद पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत आहे. 
३. सदर पद दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम २०(४) मधील तरतूदीनुसार 
श्री.सुरेश अजिनाथ dad cise शिपाई यांना सेवा संरक्षणासहित सर्व लाभ देण्याकरिता, दिनांक 
२५/१२/२०१६ पासून श्री.येवले यांच्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत अथवा अन्य 
कारणामुळे पद रिक्‍त होईल यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी निर्माण करण्यात येत आहे. 
त्यानंतर सदर पद आपोआप संपुष्टात येईल. 
४. सदर पदाच्या वेतन व भत्त्यावरील खर्च हा “ मागणी क्रमांक-बी-१, मुख्यलेखाज्ीर्ष २०५५- 
पोलीसउपळेखाशिर्ष-१०८, राज्य मुख्यालय पोलीस(०२) शहर पोलीस(०२)(०१)दहर पोळीस 
आस्थापना २०५५००९७-०१(वेतन) ” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
५. सदर झासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ६३९ /आपुक,दिनांक १५/११/२०२२ 
अनुसार व उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या दिनांक १६/०९/२०२२ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीतील 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२१२०२१५२०३१२९२९ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIL EKNATH KULKARNI 
A N | | F K N A T H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=a68ace8f470aecSd6a 1 8e832ae4a8b4d7804aba280ecdb8 
3db114bd3cb1c2ac, postalCode=400032, st: 


, i 
rialNumber=04A7B4319163F6C965DDSCCDF92A74288C731F3 
7328C1327B237008EB8DDC2D4, “ANIL EKNATH KULKARNI 
Date: 2022.12.02 15:26:12 +05'30' 
सह Gad AERTS शासन. 


प्रति, 
१.पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
२.महाळेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य मुंबई/ नागपूर 
३.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर. 
४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६.वित्त विभाग, आ.पु.क. कक्ष मंत्रालय,मुंबई. 
७.सामाजिक न्याय व विशेषसहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८.निवडनस्ती, पोल ५-ब, गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


